जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर या 


समितीवर नामनिर्देशित सदस्य तसेच 
विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र हासन 

नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२१ 


पहा :- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर यांचे पत्र क्र. 
नियोजन/-१/जिनिस/सदस्य/२०२१-२२/संस-१/११७१, दि.१४/०७/२०२१. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) 
मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, 
विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले ४ 
नामनिर्देशित सदस्य व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या १४ 
व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर यांनी उपरोक्त 
आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. सोलापूर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित 
यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द 
होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११००७१४५९३४७२१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sanjeev Harishchandra Dhuri 
Date: 2021.10.07 15:03:21 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४८१- 3 


३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग पुणे 
bi 
. 


जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर 
उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग पुणे 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१२. कोषागार अधिकारी, सोलापूर 
१३. निवड नस्ती, का-१४८१-अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४८१- 3 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२२/का-१४८१- अ, दिनांक: ०७ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


संसद व विधीमंडळ सदस्यांमधून नामनिर्देशित सदस्य 


नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


Ls 


श्री.बबनदादा शिदे, विधानसभा सदस्य| मु.माढा, ता.माढा, जि.सोलापूर 


2. 


श्रीमती प्रणितीताई Bre, विधानसभा 


सदस्य 


सोलापूर शहर, जि. सोलापूर 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 


अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव पत्ता 
हि श्री.देपकआबा बापुसो साळुंखे मु.सांगोळा, ता.सांगोळा, जि.सोलापूर 
२. | श्री.सिध्दाराम सातलिगप्पा म्हेत्रे मु.अक्कलकोट, ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर 
३. | श्री.उत्तमराव शिवदास जानकर मु.माळशिरस, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर 
४.  श्री.निरंजन प्रकाश भुमकर मु.पो.वैराग, ता.बाशी, जि.सोलापूर 

विशेष निमंत्रित नामनिर्देशित सदस्य 

अ.क्र. नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव पत्ता 
वकि श्री.मगीरथ भारत भालके मु.पो.सरकोली, ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर 
२. | श्री.भारत भिमराव जाधव सोलापूर शहर, जि.सोलापूर 
३. | श्री.सुरेश नारायण पालवे-पाटीळ | मु.पो. मांडवे, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर 
४. | श्री. विजय सोमा खवतोडे रा.शनिवार पेठ मंगळवेढा, जि.सोलापूर 
५. | श्री.संतोष महादेव सुळे रा.सुस्ते, ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर 
६. | श्री.अमर रविकांत पाटील सोलापूर शहर, जि.सोलापूर 
७. | श्रीमती अस्मिता गायकवाड सोलापूर ग्रामीण, जि.सोलापूर 
८. | श्री.रफिक एम.नदाफ सांगोला, ता.सांगोला, जि.सोलापूर 
९. | श्री.नारायण आबा पाटील मु. जेऊर, ता. करमाळा, जि.सोलापूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४८१-अ 


१०. 


श्री.जुबेर अ.रऊफ बागवान 


३९, ठशानिवार पेठ, विजापूर वेस सोलापूर, 
जि.सोलापूर 


११. श्री.चेतन पंडीत नरूटे रा.मुरारजी पेठ, सोलापूर, जि.सोलापूर 
१२.| श्री.नागेडा रघुनाथ काकडे रा.तांदूळवाडी, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर 
१३. श्री. चंद्रकांत गणपतराव देशमुख । सांगोला, जि.सोलापूर 


१४. 


श्री.बाळासो आप्पासो पाटील 


मु.पो.कंदलगांव, ता.द.सोलापूर, जि.सोलापूर 


Digitally signed by Sanjeev Harishchandra 
Dhuri 
Date: 2021.10.07 15:03:38 +05'30' 
( सं. ह. धुरी) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


KK KKK KKK KAKA KAKI IKK RRR RRR RR समन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


